air ११ व्या. वित्त आयोगाच्या 


yf शिफारशीनुसार तुरुंग प्रशासनाचा दर्जा 

_ , _. सुधारण्यासाठी केंद्रशासनाकडून मिळालेल्या 
अर्थसहाय्यातून रु. २.६२ कोटीच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी उपलब्ध 
करणेबाबत, 


गहारष्ट्र यासन 
गृह विभाग १ 
शासन निर्णय क्र, एमआरएस २००३/प्र.क्र. १९०/पीआरएस-२ 
| मंत्रालय, मुंबर्ई-३२, दि.१७ फेब्रुवारी, २००४ 


पहा :- १) कारागुह उप Pee (मुख्यालय), कारागृह 
महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 


क्र, बीजीट/११ ये वित्तऊअ?सुधारण/अनुवान/७७७०/ 
झक-४, वि. १४८. २००३ 


comm निर्णय :? अकराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार तुरुंग प्रशासनाचा दर्जा 
सुधारण्याकरिता. सन २०००-२००१ ते. २००४-२००५ या. कालावधीकरीता केंद्रीय 
गृहमंत्रालयाने रुपदै आठ कोटी इतका Met शिफारीत केलेला आहे, ही योजना १००% 
oe पुरस्कृत आहे. उपरोक्त शिफारील निधीपैकी रु. ३.२२ कोटी राज्यास प्राप्त झालेले 
आहे, प्राप्त अनुदानामधून राज्यातील मुंग्रई, ठाणे, नाशिक व अमरावती मध्यवर्ती कारागृहे 
ote कल्याण जिल्हा कारागृहातील स्वयपाक गृह'च्या आधुनिकीकरणासाठी रु. ५४.३५ 
- लक्ष खर्च सन २००२-०३ मध्ये झालेल' असून उर्वरीत रकमेतून स. २.६२ कोटी इतकी 
- स्क्कम, कारागुडातील ११ थ्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीत नमुद केलेल्या 
' निरनिराळ्या बाबीवर खर्च करण्यासाठी कारागृह महानिरीक्षणालयाच्या दि. ९४.८.२००३ 
च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुषंगाने अकराव्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीमुसार राज्याशासमास तुरुंग प्रशासनाचा sat सुधारण्यासाठी मिळणाऱ्या केंद्रिय 
निधीतून (१००% केंद्र पुरस्कृत) खालील नमुद बाबींवर रु. २.६२ कोटी खर्च करण्यास 
_ प्रशासकीय मान्यता व Pett विलरणास मंजूरी या शासननिर्णयान्चये देण्यात येल आहे. 


Di Voges eee debruarypre-2.23 


(रु, लाखांत) 
eee : .  °»+x<KXQ0ae °° © SR कारागृहाचे नावे | aT = ह. : zal 
अक. जांब , नांव "रक्‍कम ' 

3 


2 a क. 
"जो कारागृहातील Meee ae Pot ae oe 
: अतर्गत सुधारणा ka 
Tar शच्यवती कारागृहात | काल्झचूर व यंरवडा (पुण) aera कारागृह | २०. रागृहात | कोल्हापूर Sree व येरवडा (पुण) मध्यवती कारागृह wr ze 
। एल.यी.जी.गॅरू प्लॅन्ट बसवून य.। 
इतर दुरुत्ती  ककून! | 
का Seer aan आधुविक्तीकरण | 


२४.०० ' 


2) जिल्हा कारागृहात एलयीजी | j सांगली, सातारा 
गॅस प्लॅन्ट STE य इतर oem, कोल्हापूर (शहर, सोलाभूर ! 


age मिमेप्ये 


| 
ॅ बड | 
चे>आणण्यासाठी रुग्णवाहिका | व झोल्हापूर येथील सम्ययर्ती कारागृह तसेच | 


| खरदी करणं - | ere, कल्याण, अलिबाग, रत्नागिरी, 
| | सांगली, विसापूर; उस्मानाबाद, बीड, पैठण, | 
। | जासिक (ieee स्कुल) प सोलापूर defer | 
| ee नाशक सन कारागूहे, 
"रश इसी मशीन ; ह बग 
| वॉटर कुलर रेफ़ीजरेटर खरेदो वि औरंगायाद येथील मध्यवर्ती कारागृहे तसेच | 
। करण | कल्याण, परभणी, पैठण, सोलापूर, सांगली व| 
| । नकळत विकी येथील जिल्हा कारागृहे | 
1 


ace a शस्त्रकोयागार | eee कारागह 
(operation गाळात! ..  .., र री | 
दुरुत्तीबांवकाम TFA, aa | 


poe Tare a ey प 
[४ आतर रुग्ण विभागाची (OPO | अमपादती मध्यदली 
SS a कळल पफ जिल्हा कारागृह 


५.०० 


कारागह व 


1५) SEG Gaye व उतर आवश्यक | ठाण, 7 ५.५०. 
उपकरणं =a 
Sree hae > 
x a tr 174 oT शि कण ण 2 
संगणक खरेदी (eae आवश्यकत i १०.०० 


1: संतसासमयी सॉफ्टवेअर | तसेच कल्याण, वर्धा, अलिबाग, अहमदनगर 

| genes) व झेरॉन्स मशीन | व कोल्हःपूर (शहर) जिल्हा कारागृह 

न esd खरेदी 

3} aera 
ee ee rrr’ (चर्मोद्योग 

1 एकण .- 


०:3० लन Seerary 'क-223 


ऱेः उपरोक्त रु, २.६२ कोटी खर्चाच्या बाबीचा समावेश केंद्र शासनाच्या 
पाठविण्यात आलेल्या अ'राखड्यामध्ये- करण्यात आलारआहे. या योजनेसाठी गृह विभाग 
शासन Pita क्र. बीजीटी-२००३/प्र:क्र;११२/पीआरएस-२, दि. ८ जुले, २००३ च्या शासन 
निर्णयान्वये "मागणी क्र. Hey, २०५६-तुरुंग' (योजनेतर). या सुख्यलेखाशिर्षाखाली 
महालेखापालांच्या मान्यतेने नवीन उंपशीर्ब उघडण्यात आले आहे. जुलै, २००३ च्या 
विद्यीमंडळ अधिठेशनात या उपशिर्षाखाली संन २००३-०४ च्या अर्थसंकल्पात रु. २.६२ 
WES तरतूद पूरवणी sae मंजूर करण्यात आली असून सदरहू निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध आहे. हे १००% केंद्रीय अर्थसडाय्य आहे. | 
३. याताठी होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५,-२०५६, तुरुंग, १०१-तुरुंग, (००१०) 
अकराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार तुरुंग प्रशासनाचा दर्जा वाढ (२०५६-०१९-८) 
(केद्रपुरस्कूल) (योजनेतर/दत्तमत) या. लेखाशिर्षाखाली खर्ची carne यावा व सुन 
२००३-२००४ या. आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदाटातून . भागविण्यात यावा तसेच या 
प्रस्तावातील खरेदी Ree पध्दतीनेच करण्यात यावी. 
४ डो शासन निर्णय वित्त विभागाचे सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदभ 
फ्व.१/०४/एफसी, दे, ३५.१.२००४ अन्दये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार द नांपाने. 


Kai nid) 
(र. ना. माळी) _ 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्र्ट 

‘ Bruns महासंघालक व WRITS महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

* कारागृूर उपमहानिरीक्षक (नुख्याजय//पुणे/नुंबई/औरंगाबाद/नागपूर. 

* अविक्षफ, मध्यवर्ती कारागृह,येरवडा पुणे / मुंबई / औरंगाबाद /नाशिक रोड 
“कोल्हापूर / अमरावती /ठाणे/नागपूर 

० अधिक्षक, जिल्हा कारागृह, कल्याण ‘sat / अलिबाग / रत्मागिरी/सातार/अहनदनगर/ 
परभणी / सोलापूर /कोल्हापूर Ge) / बीड / सांगली / अकोला / उस्मानाबाद 
Ast खुले कारागृह “येरवडा ga कारागृह/प्राचार्य tres स्कूल नासिक/विसापूर 
खुली पसाहत, अहमदमगर, 

* RRNA, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व असुदेयता) मुंबई / नागपूर, 

त्माने Fahewary pee 52s : 


मडालेखापाल, महारष्ट्र-२/२ (लिखा! द परिक्षा) मुंबई / नागपूर, 

अधिदटान व लेखा अधिकारी, मुंबई, न 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/औरंगाबाद /नागपूर/ नाशिक / कोल्हापूर / 
अमरावती/बीड/वर्धा/अलिबाग/रत्नागिरी/सांगली/सातारा/अहमदनगर/सोलापूर/परभणी / 
अकोला/ उस्मानाबाद, न 

अवर सचिव (बीयुडी-१,, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन Rar (कायसिन-१४११), नंत्रालय, मुंबई-३२. 

यित्त विभाग (व्यय-८/वित्त आयोग शाखा), मंत्रालय, नुंबई-3२. 

निवड नस्ती - यीआरएस-२, 


